यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त 
विद्यापीठांतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या 
सेंटर फॉर डीसेंबिलीटीज स्टडीज या 
केंद्रासाठी पदे निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२२०७/प्र.क्र.१२०/विशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ सप्टेंबर, २०२२. 


संदर्भ :- 


१. कुलसचिव, Baa चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक यांचे पत्र क्र.कुका-२/२०२२- 
२३/१२१, दिनांक २२.०६.२०२२. 


२. कुलसचिव, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक यांचे पत्र क्र.यचममुवि/ 
आस्था/२०२२/७३३, दिनांक ११.०७.२०२२. 


प्रस्तावना :- 
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठामार्फत सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षापासून 

भारतीय पुनर्वास परिषद, नवी दिल्ली (Rehabilitations Council of India) यांचेसोबत झालेल्या 
सामंजस्य करारानुसार (MOU) विशेष शिक्षण शास्त्रातील पदवी शिक्षणक्रम (बी.एड. विशेष शिक्षणक्रम) 
श्रवणबाधिता (Hearing Impaiment), दृष्टीबाधित (visual Impaiment), बौधिक अक्षमता (Intellectual 
Disability) या तीन प्रवर्गासाठी चालविला जातो. या शिक्षणक्रमांतर्गत दिव्यांग क्षेत्रात काम करू 
इच्छिणाऱ्या पदवीधर उमेदवारांना अडीच वर्षाच्या कालावधीत विशोष शिक्षणक्षेत्रातील पदवीचे प्रशिक्षण 
दिले जाते. या सामंजस्य करारानुसार एकूण ५०० विद्यार्थी संख्या मंजूर असून महाराष्ट्रात एकूण ११ 
अभ्यासकेंद्रावर हा शिक्षणक्रम कार्यान्वित आहे. 


भारतीय पुनर्वास परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार आणि विद्यापीठाची विशेष शिक्षण क्षेत्रातील 
व्याप्ती वाढविण्याच्या दृष्टीने विद्यापीठात सेंटर फॉर SAS स्टडीज हे केंद्र सुरु करण्यात आले 
आहे. या केंद्रांतर्गत fears शिक्षण क्षेत्रात तसेच सामाजिक समावेड्ानाच्या दृष्टीने अनेक उपक्रम 
राबविण्याचा विद्यापीठाचा मानस आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या दिव्यांग विद्यार्थ्याच्या उच्च 
शिक्षणासंदर्भातील विविध धोरणांची अंमळबजावणी करण्याच्या दृष्टीने हे केंद्र कार्यरत आहे. या केंद्राचे 
काम सुरळीतपणे चालण्यासाठी तसेच भविष्यातील समावेशित शिक्षणाच्या आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक 
धोरण, २०२० च्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने विविध नवीन प्रमाणपत्र शिक्षणक्रमाची रचना करणे तसेच 
विविध उपक्रमांच्या अमळबजावणीसाठी सदर केंद्रास आवश्‍यक असलेली पदे निर्माण करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

भारतीय पुनर्वास परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार आणि विद्यापीठाची विशेष शिक्षण क्षेत्रातील 
व्याप्ती वाढविण्याच्या दृष्टीने यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक येथील सेंटर फॉर 
डीसेंबिळीटीज स्टडीज या केंद्रासाठी एकत्रित वेतनावरील खालील पदे पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी 
निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२२०७/प्र.क्र.१२०/विशि-१ 


क्र. पदनाम पदसंख्या दरमहा एकत्रित वेतन 
fa | सहयोगी प्राध्यापक 1 4 रू.५०,०००/- 
2 | सहायक प्राध्यापक षु रू.३०,०००/- 


२. सदर पदांच्या वेतनाचा खर्च विद्यापीठ निधीतून करण्यात यावा. यासाठी शासनाकडून कोणतेही 
अनुदान दिले जाणार नाही. तसेच सदर पदे पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी एकत्रित वेतनावर निर्माण 
करण्यात आली असल्याने सदरचा कालावधी संपुष्टात येताच ही पदे आपोआप व्यपगत होतील. 


३. सदर झासन निर्णय यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ अधिनियम, १९८९ मधील 
कळलम-२९ (१) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०९१९१४४२०१४४०८ असा आहे. 
सदर are निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


AJIT MADHUKARRAO : 
BAWISKAR 


(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Nel 
a 
me) I 


YS २..> २-८ > Se Ss else eles Sele 


मा.राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव,राजभवन मलबार हिल,मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई. 

कुलगुरू, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक. 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे. 

१०) कुलसचिव, ATA चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक. 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

१२) निवड नस्ती (विशि-१). 


(२ SMH ०८ WwW NY 


““2 


पृष्ठ २ पैकी २ 


